सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातीळ उपविभागीय 
अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक १.१.२०१४ 
ते दिनांक ३१.१२.२०१७ या कालावधीची दिनांक 
१.१.२०१८ रोजीची दि.८.६.२०२१ रोजी प्रसिध्द 
करण्यात आलेल्या ज्येष्ठता सूची मध्ये सुधारणा 


करणे. 


महाराष्ट्र शासन 


शासन शुध्दीपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२१/प्र.क्र.४२/आस्था १ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १२.०७.२०२१ 


वाचा : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०१०/ प्र.क्र.२८ /आस्थापना १, 
दि.८.६.२०२१२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेडशा क्र. मानीव २०२०/ 
प्र.क्र.६४/आस्था ३, दि.२२.६.२०२१ 


शुध्दीपत्रक :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक १.१.२०१४ 
ते दिनांक ३१.१२.२०१७ या कालावधीची दिनांक १.१.२०१८ रोजीची ज्येष्ठता सूची दि.८.६.२०२१ रोजी 
प्रसिध्द करण्यात आली आहे. श्री बाबुराव कृष्णा पवार, उप विभागीय अभियंता यांना शासन आदेश क्र. 
मानीव २०२०/प्र.क्र.६४/आस्था ३, दि.२२.६.२०२१ अन्वये दि.२१.८.२०१४ हा पदोन्नतीचा मानीव दिनांक 
देण्यात आला आहे. त्यास अनुसरुन शासन परिपत्रक दिनांक ०८.०६.२०२१ अन्वये प्रसिध्द करण्यात 
आलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक १.१.२०१४ 
ते दिनांक ३१.१२.२०१७ या कालावधीची दिनांक १.१.२०१८ रोजीच्या ज्येष्ठतासूची मध्ये श्री. बाबुराव कृष्णा 
पवार, उप विभागीय अभियंता यांचे नाव खालीलप्रमाणे नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


ज्ये. | नाव जात प्रवर्ग | जन्मतारीख । नियुक्ती नियुक्ती | ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अभिप्राय 
क्र दिनांक चामार्ग |। दिनांक/ दिनांक अर्हता 
ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 
१-अ | श्री. वि.जा.(अ) | ०१/०६/१९६७ | १९/०९/२०१९ | पदोन्नतीने | २१/०८/२०१४ | ३१/०५/२०२५ | डी.सी.ई./ सार्वजनिक बांधकाम 
बाबुराव ए.एम.आय.ई. | विभाग, शासन आदेश क्र. 
कृष्णा मानीव २०२० / प्र.क्र. ६४/ 


पवार 


आस्था ३, दि.२२.६.२०२१ 
अन्वये श्री.बाबुराव कृष्णा 
पवार, उप विभागीय 
अभियंता यांना पदोन्नतीचा 
दि.२१.८.२०१४ हा मानीव 
दिनांक देण्यात आला 
आहे. त्यास अनुसरुन 
सा.बां.वि. उप विभागीय 
अभियंता यांच्या 
दि.८.६.२०२१ रोजी 
प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 
ज्येष्ठता यादीमधील 
अ.क्र.१ येथील श्री. प्रफुल्ल 
रघुनाथ केळकर यांच्या 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०२१/प्र.क्र.४२/आस्था १ 


खाली व अ.क्र.२ येथील 
श्री. विजय भाऊरावजी 
वाठ यांच्या वर अ.क्र.१ अ 
येथे श्री. बाबुराव कृष्णा 
पवार यांचे नाव ज्येष्ठता 
यादीमध्ये नव्याने समाविष्ट 
करण्यात येत आहे. 


oe सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०७१२१२२८३०५६१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Satish Kashinath Hadpe 


Satish Kashinath oe 
Hadpe 
(feat का. हडपे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे 

श्री बाबुराव कृष्णा पवार, उप विभागीय अभियंता, (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे 
मार्फत) 

५. कक्ष अधिकारी आस्थापना ३/सेवा -२/सेवा -३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. निवडनस्ती आस्थापना -१. 


Cc Av A -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


